शालेय स्तरावर पर्यावरण सेवा योजना 
राबविण्यासाठी निधी मुक्‍त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०१४/प्र क्र ९३/तां.क.१ 
नवीन प्रशासन भवन, १५ वा मजला हुतात्मा राजगुरु चौक 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ०६ ऑक्टोबर,२०१८. 
वाचा- 
१) शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१४/प्र क्र ९३/तां.क.१, दिनांक १२ सप्टेंबर,२०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक- 


या विभागाच्या उपरोक्‍त दिनांक १२ सप्टेंबर, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये शालेय 
स्तरावर पर्यावरण कार्यक्रम राबविण्यासाठी “पर्यावरण शिक्षण केंद्र, पुणे” (Centre for 
Environement Education (CEE) यांना पर्यावरण सेवा योजना राज्यभर राबविण्यासाठी मंजूर 
रक्‍कम रु. ८८,५७,९३६/- (एकूण रुपये अठ्ठयाऐंशी लाख सत्तावन हजार नऊशे छत्तीस फक्त) पैकी 
रु. ५०,००,०००/- मुक्‍त करण्यात येत आहे. उपरोक्त दिनांक १२ सप्टेंबर,२०१८ च्या शासन 
निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक-५ (४) “मागणी क्रमांक यु-४,३४३५.......... या मुख्य लेखाशिर्षाखाली 
कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही.” तसेच परिच्छेद ५ (५) “तसेच परिच्छेदातील ५,६,७,८,१० 
या बाबी लागू नाहीत”. 


या ऐवजी 


परिच्दे क्रमांक ५ (४) “या मुख्यलेखाश्रिर्षाखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही”. व 


परिच्दे क्रमांक ५ (५) “तसेच ४,५,६,७,८,१० या बाबी लागू नाहीत.” असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८१००६१४१७५२८१०४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


S h i | Digitally signed by Shilpa Chandrashekhar Shirke 
pa DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Environment 
Department, postalCode=400( 


post: 032, st=Maharashtra, 
ai h d h kh 5.4. 5a39b05a9599cbf12d283890a954dbc03dacea20beb 
yandarasneknar 547439b161f0d9¢a7, 
serialNumber=dc3e6352f8ddfféee7cba172c1b7355f054ad9cebf9 
h की k 2cfb082b587d829¢70d70, cn=Shilpa Chandrashekhar Shirke 
S WrKe Date: 2018.10.06 14:20:26 +05'30' 


(शिल्पा शिर्के ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. मंत्री (पर्यावरण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. मा. राज्यमंत्री (पर्यावरण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०१४/प्र क्र ९३/तां.क.१ 


३. प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय मुंबई-३२. 

४. कार्यक्रम संचालक, पर्यावरण शिक्षण केंद्र, पुणे 

५. महालेखापाल लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा महाराष्ट्र १/२ मुंबई/नागपूर. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई-३२. 
८. निवासी cer अधिकारी,मुंबई. 

९. वित्त विभाग, कार्यासन क्रमांक व्यय-१६,मंत्रालय मुंबई-३२. 

१०.पर्यावरण विभागातील सर्व कार्यासने, 

११.रोखशाखा, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. (३ प्रती) 

१२.निवड नस्ती (तां.क.१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


